वर्धा येथे नविन एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प कार्यालय सुरु 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्था१०८९/प.क्र.9९९/का.१५, 
दि.१५.०१.१९९२ 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०११/प्र.क्र.२१२(भाग- 
२)/का.१५, दि.१८.०६.२०१२ 
३) शासन पत्र क्रमांक आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५, दि.२१.०१.२०१६ 
प्रस्तावना :- 
आदिवासी उपयोजनेच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन १९८३ मध्ये स्वतंत्र आदिवासी 
विकास विभागाची निर्मिती केलेली आहे. सद्यस्थितीत विभागात एकुण २९ प्रकल्प कार्यालये कार्यरत 
आहेत. विभागाच्या कामकाजामध्ये व उत्तर दायीत्वामध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. यामध्ये 
आदिवासी जमाती व आदिवासी क्षेत्रांच्या विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांचे नियोजन, 
आर्थिक बाबी, समन्वय, नियंत्रण इत्यादी बाबीचा समावेश होतो. राज्याच्या आर्थिक नियोजनातील 
९% हिस्सा तसेच आदिवासीना दयावयाच्या संरक्षणाबाबतचे दायित्व या दृष्टीकोनातून शासनाचे 
धोरण ज्या हेतूने तयार झालेले आहे तो हेतू साध्य करण्याकरीता आदिवासी विकास विभाग महत्वाची 
भूमिका पार पाडत आहे. 


२. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर अंतर्गत वर्धा व नागपूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र 
असून वर्धा येथे प्रकल्पाचे उपकार्यालय सुरु आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपुर 
कार्यालयामार्फत वर्धा जिल्हयातील आदिवासी जनतेला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात 
येत आहे. तथापि, सदर कार्यालय वर्धा जिल्हयातील आदिवासी जनतेला सोईस्कर नसल्याने 
शासनाच्या विविध योजना आदिवासी जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी अडचणी येतात व त्याचा 
परिणाम आदिवासी जनतेच्या विकासावर होतो. वर्धा जिल्हासाठी नवनिर्मित एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प, कार्यालय वर्धा येथे सूरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५ 


शासन निर्णय :- 


सद्या कार्यरत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, नागपूर 
कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करून वर्धा येथे स्वतंत्र एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, 
वर्धा येथील कार्यालयासाठी विवरणपत्र "अ" मधील नमूद ३१ पदे मुंबई, नागपूर, सोलापूर, भंडारा या 
प्रकल्प कार्यालयातून वर्ग करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच चौकीदार हे १ पद 
बाह्यस्रोताव्दारे भरण्यात यावे. 
२. वर्धा येथील प्रकल्प कर्यालयासाठी प्रकल्प अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी, सहायक 
लेखा अधिकारी, कार्यालय अधिक्षक व संशोधन सहायक या पदांबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने दि.१३.०२.२०१९ रोजी दिलेल्या सहमतीला अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१६१५०३२६३६२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Sunil Yuvagaunda Patil री 
Sunil 2 त 
Y d Pp t | 2.5.4.20=242a9d4c980f22d1 ebad86187039dae244ea2a9a8975 
UVAQGAUN GA Fal त 
(सुनिल पाटील) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

५) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१०) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक/ अमरावती / नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५ 


११) सर्व सह/उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१३) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
) 
) 


१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५)निवड नस्ती (का.१५). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


विवरणपत्र- अ 


अ. पदनाम सद्यास्थितीत नमुद पदनामामधील'। वर्धा प्रकल्प कार्यालयासाठी उपलब्ध वर्धा प्रकल्प कार्यालयासाठी पदे वर्ग 

नक्र मंजूर पदांची संख्या करून देण्यात आलेले पद केल्यानंतरची सुधारीत पद संख्या 

i] सहाय्यक प्रकल्प णि 3 ४ ४ शि | 2 aa षि ३ ३ ३ 
अधिकारी (शिक्षण) 
नियोजन अधिकारी 0 | see a fh 1 0_| | se | a Fe: I | o | | oo | po | yee | | o | 
वरिष्ठ आदिवासी णि षि a २ चि ग्वा प्न aa i ण षि | i 
विकास निरिक्षक 

४ ।कनिष्ठ शि.वि. अधिकारी lag 8 षु & [| | 2 [ lal 3 3 षु ४ 
(कार्या 

५ ।उपलेखापाल ३ | “a5 | 3 Lae | =a १ po | 5 za 2 3 2 

५ ।आदिवासी विकास किं २ ३ | a i ba aa २ २ २ २ 
निरीक्षक 

६ लघुटंकलेखक ad eae ee ge ae ७०. | २. See ee iT sie ites -१: न. 

७ ।वरिष्ठ लिपीक ८ २ ८ ८ २ २ ee & 2 द ८ ४ 

८ ।कनिष्ठ लिपीक ८ १४ १४ | २० | o | 8 8 २ ८ | 9 | do | १८ | qo | 

९ | det चालक Q ae Q Q ise il १ कि Q Pees ee Q हि 

1१० | डिपाई ४ ३ षु ७ ae | ee | Ear i Fae | 3 3 ४ ६ ३ 

ae | चौकीदार ha | lis | a | a] | o | Lee 4 | gee fe ee, | ca 1 0__| een La q* 

एकूण | २९ ३१ ४७ | ५८ 4 4 १४ | 6 | २४ २६ 33 ५१ 32 


* वर्धा प्रकल्प कार्यालयासाठी चौकीदार हे पद बाह्मस्रोताव्दारे भरण्यात यावे. 


